वार्षिक योजना सन 2029-22 प्रचार, प्रसिध्दी 
व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या लेखाशीर्षांतर्गत 
अनुदान वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२०/प्र.क्र.५३/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३०.०६.२०२१ 
वाचा:- 
१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
नबाप्र/ प्र.क्र.४०/७४/२१-२२,दि. १६.६.२०२१ 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( सामाजिक वनीकरण) म.रा.पुणे यांचे पत्र क्र.कक्ष १/योजना/चा.बा/प्र.क्र./ 
४१०/२०२१-२२, दिनांक १४.६.२०२१ 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (सामाजिक वनीकरण) म.रा.पुणे यांचे पत्र क्र.कक्ष १ (क)/प्रसिध्दी/४२८/ 
२०२१-२२, दिनांक २३.६.२०२१ 


Kell 


प्रस्तावना :- 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण ( २४०६८५८९) या योजनेसाठी सन २०२१-२२ करिता खालीलप्रमाणे नियतव्यय 
अर्थसंकल्पित करण्यात AH आहे. 


योजनेचे नांव सन २०२१-२२ करिता अर्थसंकल्पीय निधी (रू.लक्ष) 
अ.क्र. २६-जाहिरात व | ५०-इतर खर्च एकूण 
प्रसिध्दी 
ae प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण २१०० ९०० ३०००.०० 
(२४०६८५८९) 


२. सदर योजनेंतर्गत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (सामाजिक वनीकरण) म.रा.पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.३ च्या 
पत्रान्वये अर्थसंकल्पित निधीच्या अनुषंगाने रू.३०००.०० लक्ष रकमेचा चालू बाब प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर 
प्रस्तावास शासन मंजूरी प्रदान करून अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर यांनी संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (सामाजिक वनीकरण) म.रा.पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावासोबत, सन २०२१-२२ करिता प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेसाठीचा रू.३०००.०० 
लक्ष चा आराखडा सादर केलेला आहे. सदर आराखड्यातील बाब क्र.१ ही सन २०१९-२० मधील प्रलंबित 
देयकांबाबतची असल्याने, सदर देयकांची तपशीलवार यादी सादर करण्याबाबत संबंधितांना कळविण्यात आले 
होते. त्यानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (सामाजिक वनीकरण) म.रा.पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.४ च्या पत्रान्वये 
रू.३२४.१९ लक्ष रकमेच्या प्रलंबित देयकांची यादी सादर केली आहे. 
३. प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण ( २४०६८५८९) या योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये करण्यात आलेल्या कामांची 
रू.३२४.१९ लक्ष रकमेची प्रलंबित देयके अदा करण्याकरिता, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या रू.३०००.०० लक्ष नियतव्ययामधून रू.३२४.१९ लक्ष निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागास 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२०/प्र.क्र.५३/फ-११ 


विनंती करण्यात आली असता, वित्त विभागाने प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी २६-जाहिरात व प्रसिध्दी या 
उदिष्टामधून १५ टक्के निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेसाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे निधी वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव उदिष्ट सन २०२१-२२ करिता । निधी वितरणास मान्यता 
अर्थसंकल्पीय निधी 
प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण | २६-जाहिरातव २१०० ३१५.०० 
(२४०६८५८९) प्रसिध्दी 


२. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी हा प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण ( २४०६८५८९) योजनेंतर्गत सन 
२०१९-२० या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधीचा विनियोग 
सन २०१९-२० मधील प्रलंबित दायित्वाचा निपटारा करण्यासाठी करावा. नवीन दायित्व निर्माण होणार नाही याची 
खबरदारी घेण्यात यावी. 


३. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. तसेच सदर योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये केलेल्या कामांवरील 
खर्चाचे विवरण सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून निधी वितरीत करण्यात यावा. 


४. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा तपशील 
शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल 
प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत व्हावे. 
प्‌. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.सी-७, 

२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनांतर्गत) ०१ वनीकरण, 


००३ शिक्षण व प्रशिक्षण (००)(०३) 
(00)(03) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९), २६ जाहिरात व प्रसिध्दी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२०/प्र.क्र.५३/फ-११ 


६ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २३७/व्यय-१०, दि. २५.६.२०२१ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६३०१५०९३९५८१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने | eas 
Arvind Shankar cll oxcovernment Of Mahara, ousRevenue Ar 


Forest Department, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=c0a68ee850c7ae56e3bbf1e252bef5c7e2ba3631 df 


Apte Sea ae 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त). 
५. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त). 
६. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे). 
७. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२ 
qo. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 
११. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


